नियोजन (रोहयो) विभागाच्या ई-प्रशासन 
प्रकल्पासाठी प्रकल्प अंमलबजावणी समिती 
(Project Implementation Committee) 
गठीत करण्याबाबत 


महाराष्ट्र शासन 
नियोजन विभाग (रोहयो प्रभाग), 
शासन निर्णय क्रमांक :- मग्रारोहयो-२०२०/प्र.क्र.२९/रोहयो ७ 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२ 
दिनांक :- १४ ऑगस्ट, २०२० 


वाचा -:१ सामान्य प्रशासन विभाग शासन निर्णय क्रमांक मातंस-२०११/प्र.क्र.१२५/३९ 

दिनांक २३/०९/२०११ 

२) सामान्य प्रशासन विभाग झासन निर्णय क्रमांक २५१६/फाईल/डीआयटी/२०१२ 
दिनांक २१/०९/२०१२ 

३) सामान्य प्रशासन विभाग झासन निर्णय क्रमांक- मातंस ०८०/०४/२०१४-०/० 
डीआयटी, दिनांक २०/०३/२०१८ 

४ सामान्य प्रशासन विभाग शासन निर्णय क्रमांक- मातंस ०८०/०४/२०१४-०/० 
डीआयटी, दिनांक ०९/०५/२०१९ 


प्रस्तावना :- 


माहिती तंत्रज्ञानाच्या माध्यमातून सामान्य जनतेस शासनाच्या सर्व सेवा माफक दरात, 
पारदर्शकरित्या व जलदगतीने उपलब्ध व्हाव्यात, या हेतूने संदर्भाधीन क्रमांक १ च्या शासन निर्णयान्वये 
राज्याचे ई-प्रशासन धोरण जाहिर करण्यात आलेले आहे. सदर शासन निर्णयातील परिच्छेद १२.३ 
नुसार संबंधीत प्रशासकीय विभागांनी प्रकल्प अंमलबजावणी समिती स्थापन करण्यासंदर्भात मार्गदर्शक 
सूचना दिलेल्या आहेत. तसेच संदर्भाधीन क्रमांक २ च्या शासन निर्णयातील परिच्छेद ६ मध्ये प्रकल्प 
अंमलबजावणी समितीची रचना विहित केलेली आहे. त्यानुसार नियोजन (रोहयो) विभाग व विभागाच्या 
अधिपत्याखालील सर्व क्षेत्रीय कार्यालये यांचे संगणकीकरण व ई-प्रशासनाची अंमलबजावणी 
करण्यासाठी प्रकल्प अंमलबजावणी समितीची (Project Implementation Committee) स्थापना 
करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय :- 


सामान्य प्रशासन विभागाने संदर्भाधीन दिनांक २३/०९/२०११ व दिनांक २१/०९/२०१२ 
रोजीच्या शासन निर्णयान्वये दिलेल्या मार्गदर्शक सूचना/निर्देशानुसार नियोजन (रोहयो) विभाग व 
विभागाच्या अधिपत्याखालील सर्व क्षेत्रीय कार्यालयांमध्ये संगणकीकरण व ई-प्रशासन प्रणाली 
राबविण्यासाठी खालीलप्रमाणे प्रकल्प अंमलबजावणी समिती (Project Implementation 


शासन निर्णय क्रमांकः मग्रारोहयो-२०२०/प्र.क्र.२९/रोहयो ७ 


Committee) गठीत करण्यात येत आहे. विभागांतर्गत ई-प्रशासन प्रकल्पांबाबत सदर समितीचा निर्णय 


अंतिम राहील. तसेच ई-प्रशासन प्रकल्पासाठी विभागाचे उप सचिव (रोहयो) यांना नोडळ ऑफीसर 


म्हणून घोषित करण्यात येत आहे. 
अ.क्र अधिका-याचे पदनाम समितीवरील पद 
za प्रधान सचिव (रोहयो) अध्यक्ष 
२ अपर मुख्य सचिव (नियोजन) सदस्य 
३ अपर मुख्य सचिव (वित्त) सदस्य 
४ प्रधान सचिव (माहिती व तंत्रज्ञान) सदस्य 
५ आयुक्त, नरेगा नागपूर सदस्य 
६ उपसचिव (रोहयो) सदस्य सचिव 
७ सहाय्यक संचालक (लेखा) सदस्य 
८ राज्य NIC समन्वयक सदस्य 


उपरोक्‍त समितीची कार्यकक्षा खालीलप्रमाणे राहील :- 

माहिती तंत्रज्ञान संचालनालयाच्या ई-प्रशासन धोरणाशी सुसंगत धोरण ठरविणे 

नियोजन (रोहयो) विभागाच्या अधिपत्याखालील सर्व क्षेत्रीय कार्यालयांचे कामकाज ऑनलाईन 
करण्यासंदर्भात अंतिम निर्णय घेणे. तसेच आवऱ्यकतेनुसारवेळोवेळी बैठका घेणे. 

नियोजन (रोहयो) विभागामार्फत राबविण्यात येणा-या सर्व ई-प्रशासन प्रकल्पांची व्याप्ती 
ठरविणे व विभागासाठी ई-प्रशासन प्रकल्प सुरु करण्यासाठी RFP (Request for Proposal) 
अंतिम करुन विविदा प्रक्रीयेबाबत मार्गदर्डान करणे. 

नियोजन (रोहयो) विभागातील ई-प्रशासन प्रकल्पांची अंमलबजावणी करण्यासाठी आवश्यक ते 
हार्डवेअर/सॉप्टवेअर खरेदी करण्यासाठी निर्णय घेणे. 

नियोजन (रोहयो) विभागातील ई-प्रशासन प्रकल्पांचा आढावा घेणे, विभागामध्ये किंवा अधिनस्त 
कार्यालयांसाठी राबविण्यात येणा-या ई-प्रशासन प्रकल्पांसाठी आवश्‍यकतेनुसार नामिकाप्रविष्ट 
संस्थामधून सल्लागाराची निवड करणे. 

माहिती तंत्रज्ञान विभागाने (सामान्य प्रशासन विभाग) वेळोवेळी घेतलेल्या निर्णयानुसार तसेच 
प्रदान केलेल्या अधिकारानुसार प्रकल्प अंमलबजावणीसाठी समितीस अधिकार राहतील. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः मग्रारोहयो-२०२०/प्र.क्र.२९/रोहयो ७ 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२००८१७१४१०५५५५१६ असा आहे. हा शासन निर्णय 


डिजिटल स्वाक्षरीने साक्षांकीत करुन काढण्यात येत आहे. 


प्रति, 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावांने. 


०८ “७ AD _O 


१०. 


Digitally signed by Lata Dhananjay Varkhade 


नी DN: c=IN, o=Government Of Maharashtra, ou=Planning 
a t a h a Nn a Nn) a y Department, postalCode=400032, st=Maharashtra, 
2.5.4.20=9ad 1228058f8fb4cd32611 1df2ae4c34809e96ebf3 
5800ed3f6117c015b69d73, 


V k h serialNumber=fcc9f2a2fe32cc4babb66b21f021d2bacfce4c 
a I ग a e 83fa8f39f6e6fa1 eaf02606418, cn=Lata Dhananjay Varkhade 
Date: 2020.08.17 14:24:42 +05'30' 


(ल.ध.वरखाडे) 
उप सचिव (रोहयो) महाराष्ट्र शासन 


सर्व संबंधीत सदस्य 

प्रधान सचिव (रोहयो) यांचे स्वीय सहाय्यक 

सहसचिव (रोहयो), नियोजन (रोहयो) विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

उपसचिव (रोहयो), नियोजन (रोहयो) विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

उपसचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

उपसचिव, माहिती व तंत्रज्ञान (सामान्य प्रशासन विभाग), मंत्राळय, मुंबई 
संचालक, माहिती तंत्रज्ञान संचालनालय, मंत्रालय, मुंबई 

संचालक, राष्ट्रीय सूचना प्राद्योगिकी केंद्र, मंत्रालय, मुंबई 

सर्व अवर सचिव/कक्ष अधिकारी, नियोजन (रोहयो) विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
निवड नस्ती, रोहयो-७. 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


